महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 
(वेतनस्तर 5-२० : ५६१००-१७७५००) या 
संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या 
अंशत: बदल / विनंती बदल्या. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक, क्रमांकः बदली २०१९/प्र.क्र.२८७ (भाग-१)/सेवा-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : ०१ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा :- १) शासन आदेठा क्रमांक बदली-२०१९/ प्र.क्र.३५/सेवा-३, दि. ३१.०५.२०१९ 
2) शासन आदेडा क्रमांक बदली-२०१९/प्र.क्र.२८७ /सेवा-३, दि. १९.०७.२०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनस्तर 5-२० : ५६१००-१७७५००) या 
संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या वाचा अ. क्र. २ येथील शासन आदेशातील विवरणपत्र-ब मध्ये 
वाचा क्र.२ येथे नमुद शासन आदेशातील एकुण ३८ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या रद्द करण्याचे 
आदेशा निर्गमित करण्यात आले आहेत. सदर आदेशातील विवरणपत्र-ब येथील अ.क्र. २१ येथे 
नमूद डॉ. महेश जाधव या वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या नावासमोर दि.३१.०५.२०१९ रोजीच्या 
आदेशान्वये करण्यात आलेल्या बदलीचे ठिकाण येथील स्तंभात त्यांच्या आरोग्य संस्थेचे नाव 
प्रा.आ.कें. दिघंची, जि. सांगली असे नमूद झालेले आहे. त्याऐवजी खालील तक्त्यामध्ये त्यांच्या 
नावासमोर स्तंभ क्र. ३ येथे दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे त्यांच्या आरोग्य संस्थेचे नाव वाचण्यात यावे. 


अ.क्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव दि.३१.०५.२०१९ रोजीच्या आदेशान्वये 
करण्यात आलेल्या बदलीचे ठिकाण 
हिम २ ३ 
a Sl. Fest जाधव प्रा.आ.के दिघंची जि सांगली व प्रा.आ.के. 
उमदी, जि. सांगली 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः क्रमांकः बदली २०१९/प्र.क्र.२८७ (भाग-१)/सेवा-३ 


२. तसेच वाचा अ.क्र. २ येथील आदेशातील विवरणपत्र - अ मधील अ.क्र. १५६ येथे नमूद डॉ. 
सुषमा धुर्वे यांच्या नावासमोर त्यांच्या आरोग्य संस्थेचे नाव प्रा. आ. कें. व्याहाड ता. सावली जि. 
चंद्रपूर असे नमूद करण्यात आले आहे. त्याऐवजी खालील तक्त्यामध्ये त्यांच्या नावासमोर स्तंभ 
क्र. ३ येथे दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे त्यांच्या आरोग्य संस्थेचे नाव वाचण्यात यावे. 


अ.क्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव बदलीचे ठिकाण 
२ ३ 
२ ।डॉा.सुषमाधुर्व प्राआ कें व्याहाड ता. जि. नागपूर 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८०११३२६२७४३१७ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


gitally signed by Varsha Munjaji Bhi 


Va rs h a M (1 nj aj | De fe Maharshi, ou=Public Heath 


=Govel 
postalCode=400032, st=Mah. 
87083. a 
serialNumber=1bd844032884bbf2167bc99cd85325223. 69 
h a | (0 ५ e d02bd455b7ca6972491623e0, cn=Varsha Munjaji Bharose 


096a175796cc670522c4aff97da20b708981b5122: 
Date: 2019.08.01 15:17:54 +05'30' 


(व. मुं. भरोसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा संचालक, रा.आ.अ, आरोग्य भवन,मुंबई. 

२. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई. 

३. उपसंचालक आरोग्य सेवा, कोल्हापूर / नागपूर. 

४. जिल्हा शल्यचिकित्सक सांगली / नागपूर. 

५. जिल्हा अरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद सांगली / नागपूर. 

६. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- १ व २, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली / नागपूर. 

८. संबंधित वैद्यकीय अधिकारी यांना, (संबंधित उपसंचाळक आरोग्य सेवा यांचे 
मार्फत.) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


